उपसंचालक, नगर रचना, विकास योजना, 
विशोष घटक, अकोला महानगरपालिका, 
अकोला या कार्यालयाच्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांचे वेतन व भत्ते आणि आस्थापना खर्चाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. विघयो-३७१९/प्र.क्र.४१/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:-१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टीपीव्ही-२१९२/३००/प्र.क्र.२७/९२/नवि-२७, 
दि.०५.०२.१९९२. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.विघयो-३७१९/प्र.क्र.४१/नवि-२७, दि.०५.०८.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा मधील अ.क्र.२ मधील परिच्छेद क्र.३ मध्ये उप संचालक, नगर रचना, विकास 
योजना, Pay घटक, अकोला महानगरपालिका, अकोला या विकास योजना, विशेष घटकातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच आस्थापना खर्च आधी ज्या लेखाशीर्षाखाली करण्यात येत 
होता म्हणजेच "मागणी क्रमांक : एफ-२-२२१७-नगर विकास विभाग, ८०-सर्वसाधारण, ०१- संचालन 
व प्रशासन (००)(०६) प्रादेशिक योजना तयार करणे (२२१७०१६३)(योजनेतर)(९०१-०8॥)” या 
लेखाशिर्षाखालील तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर खर्चाचा ताळमेळ घेऊन 
सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी संबंधित महानगरपालिकेकडून प्राप्त करुन 
घ्यावी” या ऐवजी “उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, feats घटक, अकोला 
महानगरपालिका, अकोला या विकास योजना, विशेष घटकांतील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व 
भत्ते तसेच आस्थापना खर्च (कार्यालयीन वाहन, दूरध्वनी, संगणक, स्टेशनरी, फर्निचर इत्यादी) 
संबंधित महानगरपालिकेमार्फत वहन करण्यात येईल.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२००१२७११४४०६३१२५ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by VIJAY KARBHARI 


CHAUDHARI 
Date: 2020.01.28 11:35:27 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विघयो-३७१९/प्र.क्र.४१/नवि-२७ 


५. मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

७. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (पाच प्रतीसह) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९. आयुक्त, अकोला महानगरपालिका, अकोला 

१०. जिल्हाधिकारी, अकोला. 

११. सह सचिव तथा संचाळक नगररचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. उप सचिव, नवि-०४, नवि-०९, नवि-१२, नवि-१३, नवि-३०, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व विभागीय सहसंचालक, नगर रचना, 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती/नवि-२७. 


RK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


